शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात 
व्यावसायिक औषधनिर्माणशास्र पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९) तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जून, २०१९ 


संदर्भ : १) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/नवीन/मान्यता/२०१९/५२४, दिनांक १७.०५.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
राज्यात व्यावसायिक औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्थांना मान्यता 
देण्यासंदर्भात दिनांक १५.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेल द्वारे संचालक, तंत्र शिक्षण यांना प्राप्त झालेल्या 
यादीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भीय पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव 
सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मधील नमूद ०२ संस्थांना नवीन औषधनिर्माणशास्त्र 
पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद संस्थांना नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु 
करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्षमता प्रपत्र-अ मध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

३. सदर अभ्यासक्रमाच्या संळग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 

४. सदर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९) तांशि-५ 


षु टर 


१० 


99 


१२. 


१३. 


१४. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 
कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत 
संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची 
पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 


भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 
सदर पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल seca (प्रोहिबिहान ऑफ 
PCA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत . 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर HSH कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 


.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवर्यक राहील. 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये या संस्थांमधील औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमास 
फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांची मान्यता नसल्याने या संस्थांनी फार्मसी 
कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचेकडून यांची ६ महिन्याच्या आत मान्यता घ्यावी. 

तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेअभावी भविष्यात काही 
न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास या प्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे जबाबदार राहिळ, अशा 
Maar हमीपत्र रुपये १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर संस्थेने तंत्र शिक्षण संचालनालयास द्यावे. 
या संस्थेस विहित मुदतीत फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांची मान्यता 
न मिळाल्यास राज्य शासनाची मान्यता आपोआप रद्द होईल व सदर संस्थेमध्ये शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ करीता प्रवेश देण्यात येणार नाहीत. याबाबतची जबाबदारी तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाची राहिल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९) तांशि-५ 


१५.याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१६.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२५१५४४४०६८०८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Anil Raght th Katk 


NN: rasht her and 
Anil Ra g h Uunat ॥१ काळ 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c0Sdc9058175992109e62d315719b9dfb8 
7a96579dc30c265d67. 
Ka t ka | ialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65 11197206947 
20842cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkal 


Date: 2019.06.25 15:51:00 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Al: 
2. 
3. 


षु . 


daa, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/ 
अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान- 


इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०. निवड नस्ती/तांठि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.96/19)/तांशि-5, दि. 25 जून, 2019 सोबतचे 
प्रपत्र-अ 
List of New Diploma Pharmacy Institute [Approved by AICTE from A.Y. 2019-20] 


Institute Name Institute District Organisation (Trust) Program 
Address Organisation Address 
(Trust) 


KADAM NEAR NMC AURANG|VAIBHAV 211,R-26,RAIGAD PHARMACY DIPLOMA PHARMACY 0 
COLLEGE OF |COLONY, SHIKSHAN NAGAR,N-9,CIDCO 
PHARMACY VAIJAPUR PRASARAK AURANGABAD 

DIST. MANDAL 

AURANGABA AURANGABAD 

D 

(MAHARASHT 

RA),PIN-423701 


VASANT LATUR BEED |BEED SHRI PHARMACY DIPLOMA PHARMACY 0 
PHARMACY CHHATRAPATI 
COLLEGE KAIJ SHIVAJI 

SHIKSHAN 

SANSTHA 


Page 1 of 1 


